सन २०२१-२२ करिता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
कृषि स्वावलंबन योजनेच्या उर्वरीत ४० टक्के 
म्हणजेच रु.१०८.७३२२४ कोटी निधीच्या खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 


कृषी, Ran, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
तारीख: १७ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा: 
१) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. विघयो - २०१६/प्र.क्र.१७६/४अओ, दि. ०५.०१.२०१७ 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. ARIAT २११७/ प्र.क्र.१४१/१७/४अे, दि. ०२.०८.२०१७ 
३) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र. १४१/३अ, दि. २१.०६.२०१८ 
४) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२०/प्र.क्र.९९/३अ, दि.०५.०२.२०२१ 
५) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. विप्र.७/डॉ.बा.आं.कृ.स्वा.यो./१६४५३ /२०२१,दि.२४.०५.२०२१ 
) 
) 
) 
) 


६) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ .०६.२०२१ 

७) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अ, दि.२२.०७.२०२१ 

८) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि. २१.१०.२०२१ 

९) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. विप्र.७/डॉ.बा.आं.कृ.स्वा.यो./३६५९७/२०२१,दि.०८.११.२०२१ 


प्रस्तावना:- 


राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे जीवनमान 
उंचावण्यासाठी तसेच अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शेतकऱ्यांना स्वयंपूर्ण करण्यासाठी आव्यक बाबी 
विचारात घेऊन संदर्भाधीन दि.५ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये विशोष घटक योजना सुधारित 
करून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत 
रु. १.५० लाख मर्यादेपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या शेतकऱ्यांना “नवीन विहीर, जुनी 
विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, पंप संच, शेत तळयांचे प्लास्टिक अस्तरीकरण, 
सूक्ष्म सिंचन संच” या बाबींसाठी अनुदान देण्यात येते. 

कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर, वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.२४.०६.२०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या 
शासन निर्णयान्वये अर्थसंकल्पीत निधीच्या केवळ go टक्के निधीच वितरीत करण्याबाबत दिलेल्या 
निर्देशांस अनुसरुन, विभागाच्या संदर्भाधीन दि.२२.०७.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये, अनुसूचित जाती 
व नवबौद्ध शेतकर्‍यांसाठी सन २०२१-२२ मध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना 
राबविण्यासाठी सन २०२१-२२ मध्ये सदर योजनेकरिता अर्थसंकल्पित रु. २७१.८३०६ कोटी निधीच्या ६० 
टक्के म्हणजेच एकूण रु. १६३.०९८३६ कोटी इतक्या निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अ, 


तथापि आता वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.२१.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक 
योजनेंतर्गत सर्वसाधारण घटक कार्यक्रमांतर्गतच्या निधी बरोबरच अनुसूचित जाती घटक कार्यक्रम व 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गतचा १०० टक्के निधी खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आला आहे. त्यास 
अनुसरुन संदर्भाधीन दि.०८.११.२०२१ संचालक(विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी सदर योजनेच्या उर्वरीत ४० 
टक्के निधीच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्यानुसार 
सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शहोतकऱयांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन 
योजनेच्या उर्वरीत ४० टक्के म्हणजेच रु.१०८.७३२२४ कोटी (रुपये एकऱो आठ कोटी त्र्याहत्तर लक्ष बावीस 
हजार चारशे फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमळबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती, त्याबाबत शासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतला आहे - 


शासन निर्णय:- 

१. सन २०२१-२२ मध्ये अनुसूचित जाती व नवबौद्ध शोतकऱ्यांसाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषि 
स्वावलंबन योजनेच्या उर्वरीत Yo टक्के म्हणजेच रु.१०८.७३२२४ कोटी (रुपये UHpal आठ कोटी त्र्याहत्तर 
लक्ष बावीस हजार चारशे फक्त) निधीच्या मर्यादेत कार्यक्रम अंमलबजावणीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
येत आहे. 

२. या योजनेकरिता सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत संबंधित जिल्हा परिषदांना निधी 
वितरीत करण्यात येईल आणि योजनेच्या अंमलबजावणीस वित्तीय मान्यता संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांचेकडून देण्यात यावी. 


३. सदर योजनेस चालू वर्षी मंजूर केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत जिल्हास्तरावर 
अंमलबजावणी करावी, योजनेंतर्गत चालू वर्षी मंजूर जिल्हानिहाय तरतुदींचा तपशील सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टात दिला आहे व योजनेचा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली जिल्हास्तरावरील तरतूदींतून करण्यात 
यावा 

लेखाशीर्ष:- 

मागणी क्रमांक- ६ 

सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, 

२२२५ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागास प्रवर्ग आणि अल्पसंख्यांक यांचे 

कल्याण, 

०१ अनुसूचित जातींचे कल्याण, 

७८९ अनुसूचित जाती उपयोजना, 

(३३) जिल्हा योजना, ( NDo3 ०००७) 


४. या योजनेंतर्गत इतर बाबींच्या सूचना दि.२२.०७.२०२१ रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयाप्रमाणेच 
राहतील व त्यांचे तंतोतंत पाळन काटेकोरपणे करावे. 


५. सदर are निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक ९५ / 
अर्थसंकल्प दि.०६/१२/२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अ, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inul संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२१७१५५२३३४५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by Hemant Gorakhnath Mhapankar 
Date: 2021.12.17 15:54:04 +05'30' 


(हे. गो. म्हापणकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

) मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

३) सर्व विधान परिषद / विधान सभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य विधान मंडळ, मुंबई. 
) 
) 
) 


अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सवी 
सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
८) आयुक्त (समाज कल्याण), पुणे 
) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (१० प्रतीसह) 
१०) संचालक (फ़लोत्पादन), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
११) जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन विकास मंडळ (सर्व 
१२) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१३)अतिरिक्त आयुक्‍त, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, नाशिक/नागपूर/ 
ठाणे/अमरावती 
१४) विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 
१५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य उप-आयुक्‍्त(सर्व) 
१६) जिल्हा परिषदांचे मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी (सवी 
१७) जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व) 
१८)जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्वी 
१९) कृषि विकास अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
20) महासंचालक माहिती व जनसंपर्क सचालनालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 
) 


२१) महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 

22) महालेखापाल महाराष्ट्र (लेखा परिक्षा) मुंबई /नागपूर 

२३)वित्त विभाग ( कार्यासन -व्यय १/अर्थसंकल्प १३) , मंत्रालय, मुंबई -३२ 
२४) नियोजन विभाग, मंत्रालयमुंबई- ३२ 

24) निवड नस्ती (कार्यासन 33) 


परिशिष्ट - अ 
(कृषि व पदुम विभागाचा झासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०२१/प्र.क्र.११३/३-अओ, दि.१७.१२.२०२१ सोबतचे विवरणपत्र) 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर कृषि स्वावलंबन योजना- कार्यक्रमासाठी जिल्हानिहाय वार्षिक लक्षांक 
(रु. हजारात) 


Sub scheme : ND030007 - Assistance To Farm Families Under Scheduled Cast sub plan to bring them above 
poverty line 


ree rer वित्त विभागाच्या दि.२१.१०.२०२१ रोजीच्या शासन 
योजना सन २०२१-२२ चा Si Ee eee oe 
अ.क्र ae बाब । जिल्हा ra तक निर्णयानुसार अर्थसंकल्पीत निधीच्या उर्वरीत ४० टक्के 
कोड अर्थसंकल्पित निधी eas 
निधीची उपलब्ध तरतूद 
३६| ३३ 
२२२५४४५ | ३३ | रायगड ८००० 3200 


२२५८४५४ 
सिं धुदूर्ग १५००० ६००० 


२२२५४७२ २०००० ८००० 


सांगली 20000 ८००० 
२२५८४९ 

सोलापूर ५०००० तेणे त 
२२२५८५०७ 


भी म 
२२२५८५४३ | ३३ (90000 २८००० 


२४२०० 
२२२५८५५२ अहमदनगर ६०५०० 


६०००० 
i eid (cal ci a कक ण 


ee = 
BoE 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.११३/३अ, 


२० ।२२२५८६२३ | ३३ | लातुर ९३५०० 39800 


२२२५८६२२ उस्मानाबाद ५०००० 


म 
een 8: 
२२२५६८८ | ३३ १५०००० ६०००० 


२०१८० 
२२२५६९७ गडचिरोली ५०४५० 


अमरावती ९४८००० 
२ अमरावती १२०००० 
30 33 अकोला ८०००० ३२००० 
२२२५८७२१ 
यवतमाळ ११०००० ४४००० 
२२२५८७३२ 
३३ 
६८ | ३३ 
२७१८३०६ १०८७३२२.४ 


